जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
जिल्हा-नागपूर. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : पविआ १०१८/प्र.क्र.२५९/पदुम-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१९. 
वाचा :- 
) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - क्र. पविआ १०१८/प्र.क्र.२५९/पदुम-३, 
दिनांक १६.११.२०१८. 

२) शासन पूरक पत्र क्र. पविआ १०१८/प्र.क्र.२५९/पदुम-३, दिनांक १७.०१.१९, 
) शासन निर्णय क्र. पविआ १०१८/प्र.क्र.२५९/पदुम-३, दिनांक १८.०६.२०१९ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


वाचा क्र. १, २ व ३ येथील आदेशांन्वये नागपूर जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या 


Ee) 


AN 


व्यवस्थापकीय समितीवर १६ व्यक्तींची चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल असण्याच्या अटीवर 


अज्ञासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. वाचा क्र. २ च्या परिच्छेद क्र. २ मधील अ.क्र. १० व ११ येथील अज्ञासकीय सदस्यांचे नांव 
अनुक्रमे श्री. हेमंत रमेश बेहाळे' ऐवजी “श्री. हेमंत रमेश बहाळे* व 'श्री. लोकेश विजयकुमार” ऐवजी 'श्री. 
लोकेश विजयकुमार रसाळ" असे वाचावे. 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०८१६१४४१०७८१०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार झानुसार व नांवाने. 
Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 
Vi KA T | H | RAM DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9869ec61¢857e78e82b7a1 9b04c6d22f8ef 1 b8dbc9b19d45ef776d8 
Oef148059, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=406cb152e109154a7466c0050f88e5a437e 1783897 38246876 
53a5e8d144b72b, ou=AGRI AND ADF DEPARTMENT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=VIKAS TULSHIRAM KADAM 
Date: 2019.08.16 14:45:52 +05'30' 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
ज्‌ 


प्रति, 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 
५. अतिरिक्त आयुक्त, पशुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः पविआ १०१८/प्र.क्र.२५९/पदुम-३ 


६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 

७. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
८ 
९ 


महाव्यवस्थापक, देवनार पश्ुवधगृह, मुंबई. 
. सर्व जिल्हाधिकारी. 

qo. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 

११. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, waa. 

१२. सर्व जिल्हा Waa उपआयुक्त 

१३. सर्व जिल्हा पद्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. नागपूर जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सर्व अशासकीय 
सदस्य 

१६. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


